राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हा 
रुग्णालयांमध्ये केमोथेरपी युनिट सुरु 
करण्यासाठी कॅन्सरविरोधी औषधे खरेदी 
करीता प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०७१८/प्र.क्र.३५१-१/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : २४ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- १) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/ NCD/A.H.388/ 
प्रशासकीय मान्यता/३७९५/१८, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०१८. 
२) समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१८. 
३) समक्रमांकाचा शासन निर्णय शुध्दिपत्रक, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ क्र. 3 येथील शुध्दिपत्रक दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१८ मधील परिच्छेद २ च्या 
तिसर्‍या ओळीतील 

“कॅन्सर विरोधी औषधे....... पुरवठादाराकडून” च्या पुढे 

खरेदी कक्ष, संचालक, आरोग्य सेवा” असे वाचावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१८१०२४११३०५७६११७ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 5. A. 


S A Pedgaonkar 
. . DN: CN = S. A. Pedgaonkar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 


P e d 0 १0 al ka r Government Of Maharashtra, QU = 
Social Justice And Special 
Assistance Department 
Date: 2018.10.24 13:46:12 +05'30' 


(सु. अ. पेडगांवकर) 


महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०७१८/प्र.क्र. ३५१-१/आ -७ 


व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन संस्था, मुंबई 

प्रत: 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) अतिरिक्‍त संचालक, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
३) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

) 

) 

) 


4) महालेखापाल (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६) संबंधित कोषागार अधिकारी 
७ निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


